छावणी पो.स्टे. जि.औरंगाबाद येथील 
गु.र.क्र. ७८/२०१५ या प्रकरणी उद्भवणाऱ्या 
विशेष प्र.क्र.८६/२०१५, मा.सत्र न्यायालय, 
औरंगाबाद येथील कामकाज पाहण्यासाठी 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अँड.श्री.राजेश काळे यांना 
शासकीय दराने फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०३१८/प्र.क्र.८८/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०१८ 


संदर्भ-- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०१८/यु.ओ.आर.६५/डी-१४, 
दिनांक ०७ ऑगस्ट, २०१८. 


शासन निर्णय:- 


छावणी पो.स्टे.,जि.औरंगाबाद येथील गु.र.क्र. ७८/२०१५ या प्रकरणी उद्भवणाऱ्या 


विशेष प्र.क्र.८६/२०१५, मा.सत्र न्यायालय,औरंगाबाद येथील न्यायालयीन कामकाज 


पहाण्यासाठी अँड.श्री.राजेश काळे यांची विधि व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दि.०७ 


ऑगस्ट, २०१८ च्या अधिसूचनेन्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 


आलेली आहे. सबब,प्रस्तुत प्रकरणी अंड.श्री.राजेश काळे यांना शासन निर्णय विधि व न्याय 


विभाग, क्रमांक मिटींग - २०११/(२४९)/डी-१४, दि.१५.०२.२०१४ च्या शासन निर्णयात नमूद 


केलेली शासकीय फी अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त 


दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 


अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी S.A. AGT काळे 


यांना शासकीय फी व्यतिरीक्त अन्य कोणतीही फी वा भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०३१८/प्र.क्र.८८/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा 


पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 


लेखाशीर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 


विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


४. Blanes निर्णय, विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मिटींग - २०११/ (२४९)/डी- 


१४, दिनांक १५.०२.२०१४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. 


२०१८०९०११५३७०३००२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Kishor Shy: hal 

Kishor aeons 
Depart! it, talCode=400032, st=Maharashti 
2.5.4.20=ce6f6edd7e 1 dfc6b4d6b65b7d93aa1aldbcfO 

Shya mM fao 79¢7¢2143850ff6e8fdcb4cOd, 

INumber=94524ab889e2fa9e6bfe5e1 658426881 

bc36b968ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, Kishi 
hy hal 

Bhalerao A 2018.09.01 15:41:37 +05'30' 


उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
पोळीस आयुक्त,औरंगाबाद-४३१ ००१ 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)-१/२,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी,औरंगाबाद. 
६. विधि व न्याय विभाग (का-१४) मंत्रालय, मुंबई. 
. वित्त विभाग (व्यय- ७) मंत्रालय, मुंबई. 
८. अँड.श्री.राजेश काळे,३, कला-लक्ष्मी अपार्टमेंट, समाधान कॉलनी, जिल्हा न्यायालय, 
कोकणवाडीच्या पाठीमागे, औरंगाबाद-४३१ २०२. 
९. निवडनस्ती (पोळ-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


